महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२१३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२२ 
आदेशा 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१४-२०१५ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 
लिपिक-टंकलेखकांना या आदेझान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे देण्यात 


येत आहे:- 
अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकळेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
1 १_| २ ३ = eo | 4 द 
Za श्री सु.चं.बागडे इमाव | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१-०९-२०१४ 
२ श्री वि.रा.वैद्य खुला । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ०१-०९-२०१४ 
३ श्री रा.भि.महाजन खुला नगर विकास विभाग ०१-०९-२०१४ 
४ श्री दि.सो.लाड खुला सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०९-२०१४ 
५ | श्रीमती स्ने.अ.मुलमुले खुला जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१४ 
६ श्री पु.ब.पंचभाई खुला महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०१४ 
७ श्रीमती ।अं.वि.मोरे खुला उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०१-०९-२०१४ 
८ श्री कृ.वि.लोके खुला सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०९-२०१४ 
९ श्री चं.ना.काकडे खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०२-०९-२०१४ 
१० | ० श्री प्र.श्री.पाचपुते खुला गृह विभाग ०३-०९-२०१४ 
po १ श्री भ.का.सोमवंश्ी खुला इतर मागास बहुजन कल्याण ०३-०९-२०१४ 
विभाग 

१२ श्री रा.गो.गावठे खुला सामान्य प्रशासन विभाग 09-40-2098 
१३ श्री अ.व.पाडावे खुला | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ०१-१०-२०१४ 
१४ श्री प्र.रा.प्रभुतेडोळकर | खुला विधि व न्याय विभाग ०१-१०-२०१४ 
१५ श्री दा.मो.चौधरी खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१०-२०१४ 
१६ श्री अ.दि.मोरे खुला महसूल व वन विभाग ०१-१०-२०१४ 
१७ श्री सु.बा.घोसाळकर खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-११-२०१४ 
१८ | श्रीमती । स्ने.सं.सावंत खुला महिला व बाल विकास विभाग ०१-११-२०१४ 
१९ श्री सं.वा.घाग खुला वित्त विभाग ०१-११-२०१४ 
२० (| att द.भ.पाडावे इमाव महसूल व वन विभाग ०१-११-२०१४ 
२१ | श्रीमती | रा.र.पाटकर खुला जलसंपदा विभाग ०१-११-२०१४ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२१३/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, 2022 


अ.क्र.  श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती । टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
| a | २ ३ 1 ४. | षु ६ 
२२ | श्रीमती | सु.वि.महाले खुला महसूल व वन विभाग ०१-११-२०१४ 
23 श्रीमती | सु.स.तोंडवळकर खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-११-२०१४ 
२४ श्री मा.ज.गिरासे खुला महसूल व वन विभाग ०१-१२-२०१४ 
२५ श्री श्रु.सु.साळवी खुला महसूल व वन विभाग ०१-१२-२०१४ 
२६ श्री मि.भि.मापुसकर खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१२-२०१४ 
२७ श्री प्र.मा.क्षिरसागर खुला विधि व न्याय विभाग ०१-१२-२०१४ 
२८ | श्रीमती | वे.व.पवार खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०१-२०१५ 
२९ | atl अ.रा.रांबाडे इमाव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०१-०१-२०१५ 
३० श्री बा.नि.पडवळ इमाव कौडल्य विकास व उद्योजकता ०१-०१-२०१५ 
विभाग 
३१ । श्रीमती | न.गो.बांदोडकर इमाव सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०२-२०१५ 
३२ श्रीमती | BUY खुला शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ०१-०२-२०१५ 
३३ श्रीमती | गी.म.म्हापसेकर इमाव गृहनिर्माण विभाग ०१-०२-२०१५ 
(गो.श्री.काळुष्टे) 
३४ श्री दि.धों.मोहिते खुला नियोजन विभाग ०१-०२-२०१५ 
३५ | श्रीमती | ने.नि.आंगणे खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग २६-०२-२०१५ 
३६ श्रीमती | स्वा.सं.सावंत खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०३-२०१५ 
३७ | श्रीमती सु.म.सातमकर इमाव महसूल व वन विभाग ०१-०३-२०१५ 
३८ । श्रीमती | सु.सं.सुद्रिक खुला । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०३-२०१५ 
३९ | श्रीमती | मु.दि.बने खुला वित्त विभाग 09-03-2094 
४० | श्रीमती | म.म.चितळे खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०३-२०१५ 
४१ श्री सु.सि.कलमनी खुला | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१-०४-२०१५ 
४२ श्रीमती ।प्रे.प्र.उपाध्ये खुला ग्राम विकास विभाग ०१-०४-२०१५ 
v3 श्रीमती | प्रि.ग.सुभेदार इमाव जलसंपदा विभाग ०१-०४-२०१५ 
४४ श्री मि.म.पाटील खुला जलसंपदा विभाग ०१-०४-२०१५ 
४५ | श्रीमती | अ.वि.सोमण खुला जलसंपदा विभाग ०१-०५-२०१५ 
४६ | श्रीमती रं.रा.बागवे खुला सामान्य प्रशासन विभाग २१-०५-२०१५ 
४७ श्रीमती ।मं.प्र.फाटक खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०६-२०१५ 
४८ | श्रीमती  अं.आ.कुलकर्णी खुला | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ०१-०६-२०१५ 
४९ | श्रीमती | नं.वि.मोडक इमाव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०१-०६-२०१५ 
(कु.नं.ग.टंगसाळी) 


पृष्ठ ५पैकी २ 


DIRT आदेडा HATH: एएससी-११२१/प्र.क्र.२१३/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, 2022 


अ.क्र.  श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
Fa | २ ३ 1 ४. | षु ६ 
५० श्री स.ग.सुर्व इमाव सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-२०१५ 
५१ श्री दे.ल.राऊत खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०६-२०१५ 
५२ श्रीमती | व.वि.घरत खुला उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०१-०६-२०१५ 
५३ | श्रीमती | अ.दि.धोंडये खुला ग्राम विकास विभाग ०१-०६-२०१५ 
५४ श्री रु.ज.वलेले खुला गृह विभाग ०१-०६-२०१५ 
५५ । श्रीमती | प्रि.अ.गावडे खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०६-२०१५ 
५६ | श्रीमती | छा.व.जाधव इमाव वित्त विभाग ०१-०६-२०१५ 
५७ | श्रीमती । स्ने.गि.सावजी खुला वित्त विभाग ०१-०६-२०१५ 
५८ श्री प्र.प्रःभाबल खुला ग्राम विकास विभाग ०१-०६-२०१५ 
५९ श्री बा.सो.थोरवडे अजा सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०२-०६-२०१५ 
go श्रीमती प्रि.भि.शिंदे अजा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये ०२-०६-२०१५ 
विभाग 
६१ श्री प्र.तु.जमदाडे भज(ब) | पर्यावरण व वातावरणीय बदल ०२-०६-२०१५ 
विभाग 
६२ श्री स.ना.सोनवाने Was) जलसंपदा विभाग ०२-०६-२०१५ 
६३ श्री नि.दा.इंगळे अजा नियोजन विभाग ०२-०६-२०१५ 
६४ श्री दि.वि.कांबळे अजा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०३-०६-२०१५ 
६५ | श्रीमती सं.अ.गायकवाड अजा वित्त विभाग ०१-०७-२०१५ 
६६ श्री हि.मो.जगताप अजा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१५ 
६७ श्री दि.म.गायकवाड अजा ग्राम विकास विभाग ०१-०७-२०१५ 
६८ श्री प्र.म.गुंजाळ अजा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१५ 
६९ श्री भ.के.वाठोरे अजा वित्त विभाग ०१-०७-२०१५ 
७० श्री र.ता.कांबळे अजा सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०७-२०१५ 
७१ श्री के.द.मोहिते AIS) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०७-२०१५ 
संरक्षण विभाग 
७२ श्री सु.र.ससाणे TIS) महसूल व वन विभाग ०१-०७-२०१५ 
७३ श्री ।रा.रा.खैरकर भज(क) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०८-२०१५ 
७४ श्री भा.ना.धूम अज कृषि, RNa, दुग्धव्यवसाय ०१-०८-२०१५ 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
७५ श्री ग.मा.मोरमारे अज गृह विभाग ०१-०८-२०१५ 
७६ श्री दे.सि.पवार अज गृह विभाग ०१-०८-२०१५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


BIRT आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२१३/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, 2022 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
a | २ 3 Pk पु ६ 
७७ | श्रीमती | म.भ.राठोड विजा(अ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०८-२०१५ 
७८ श्री वि.य.गवळी अज इतर मागास बहुजन कल्याण ०१-०८-२०१५ 
विभाग 
७९ | att शे.तु.जाधव विजा(अ) सार्वजनिक आरोग्य विभाग १५-०८-२०१५ 
८० श्री बा.मा.जाधव विजा(अ) गृह विभाग १७-०८-२०१५ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित 
दिनांक देण्यात येत आहेत. 


३. सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित 
अथवा त्यांना विभागीय चौकशीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकळेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) खालील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 

५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर झासन आदेडा हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


६. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२७१८०४४५७१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२१३/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, 2022 


२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
. निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ 


one G&G &M 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


